सन २००९ मध्ये सरळसेवेने प्रविष्ठ झालेल्या 
परिविक्षाधीन उपनिबंधक, सहकारी संस्था गट-अ 
यांचा परिविक्षा कालावधी समाप्त करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. राजस २०१७/प्र.क्र.२५०/५-स 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: १८ मे, २०१८ 


वाचा : समक्रमांकाचा शासन निर्णय दि.२२/११/२०१७ 


शासन शुध्दीत्रक :- 


उपरोक्त शासन निर्णयातील परिविक्षाधीन उपनिबंधक, सहकारी संस्था गट-अ यांचे नाव 


श्रीमती प्रज्ञा पी.तायडे असे नमुद असून त्याऐवजी ते श्रीमती प्रज्ञा एच. तायडे असे वाचण्यात यावे. 


सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी उपरोक्‍त प्रमाणे 


संबंधितांना कळवून सेवापुस्तकात योग्य ती नोंद घेण्याची कार्यवाही करावी. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१८०५१८१६५८५६२००२ असा आहे. हे 


शुध्दीपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


by Manjiri Ganeshbhushan Joshi 
vernment Of Maharashtra, ou=Co-Operation 
le Department, postalCode=400032, 


Manjiri bore 
Ganeshbhushan Joshi कयाय sams snnossnsesorenst 


€239ba66cc1cf9a6cf2f52, cn=Manjiri Ganeshbhu: 
Date: 2018.05.18 16:57:37 +05'30" 


(मं.ग.जोशी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग 


/0800265206753171300814443844833त270860424 


सहकार आयुकत व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

संचालक, वस्त्रोद्योग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (प्रशासन व लेखापरिक्षण) 
सर्व जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था गट-अ 


. महालेखापाल महाराष्ट्र १/२ (लेखापरिक्षा व लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 
, निवासी लेखा अधिकारी, 
९. 


अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 


१०. संबंधित अधिकारी, द्वारा सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
११. निवड नस्ती ५-स 


